एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान - समूह 
विकास कार्यक्रम अंतर्गत (Cluster Development 
Programme)- Pooling Account उघडण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम-२०२४/प्र.क्र.६१(भाग-१)/२-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा: १) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.पीएफएमएस-२०१७/प्र.क्र.४५/२अे, 
दि.२७.०९.२०१७. 

२) केंद्र शासनाचे ज्ञापन H.F.No.9(93)PFMS/FCD/2020, दि.२३.०३.२०२१. 

3) राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ यांचे पत्र क्र.॥-8/099//७७७/२०२१/६५/२२९७, 
दि.१४.०६.२०२१ व NHB/CDA/ Grape/2029/190/228¢, दि.१४.०६.२०२१. 

४ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३५/कोषा-प्रशा-५, दि.०१.०७.२०२१. 

५) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८४/कोषा-प्रशा-५, दि.१५.०९.२०२१ व 
दि.०७.१०.२०२१. 

६) राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, महाराष्ट्र शासन (फलोत्पादन विभाग) व महाराष्ट्र राज्य 
फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ पुणे यांच्यामधील दि.०७.१०.२०२१ रोजीचा 
त्रिपक्षीय करार. 

0 वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८८/२३/कोषा-प्रशा-५, 
दि.०३.१०.२०२३. 

८) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८९/९अ, दि.१४.०३.२०२३. 

९) सहसंचालक, समूह विकास कार्यक्रम (NHB Gurgaon, Haryana) यांचे पत्र क्र.५६४०, 
दि.१२.०१.२०२४ व दि.२८.०२.२०२४. 

१० महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मराफऔवमं/ळेखा/१४६२९/२०२४, दि.३१.०५.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत फलोत्पादन समुह विकास कार्यक्रम (Horticulture Cluster 
Development) या नवीन कार्यक्रमास भारत सरकारने मान्यता दिली असून फलोत्पादन समूह विकास 
योजनेंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर महाराष्ट्रातून द्राक्ष क्लस्टरसाठी-नाशिक जिल्हा व डाळिंब क्लस्टरसाठी- 
सोलापूर जिल्ह्याची निवड झालेली आहे. सदर योजनेंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ यांनी संदर्भ क्र.३ येथील 
दि.१४.०६.२०२१ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे UAT Cluster 
Development Agency (CDA) म्हणून नियुक्‍त केलेले आहे. तसेच संदर्भ क्र.६ येथील त्रिपक्षीय करारामधील 
तरतूदीस अनुसरुन संदर्भ क्र.८ येथील दि.१४.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये समुह विकास कार्यक्रम 


(Horticulture Cluster Development) या केंद्र Ged योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम-२०२४/प्र.क्र.६१(भाग-१)/२-ओ 

आयुक्त (कृषि) तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
यांना Single Nodal Agency (SNA) म्हणून घोषित करुन स्वतंत्र पी.एफ.एम.एस. चे ESCROW Account 
ई-बँकिंग सुविधेसह स्टेट बँक ऑफ इंडिया, युनिर्व्हसिटी रोड, पुणे येथे उघडण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. 
२. सहसंचालक, समूह विकास कार्यक्रम (NHB Gurgaon, Haryana) यांनी संदर्भ क्र.९ येथील पत्रान्वये, 
समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व शेतकऱ्यांना त्यांच्या निधीचे संकलन 
करण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट एजन्सी (CDA) स्तरावर Pooling Account उघडणेबाबत तसेच Payment- 
Gateway व E-RUP! सेवा प्रदान करण्यासाठी बँक ऑफ बडोदा/स्टेट बँक ऑफ 
ईंडिया/एच.डी.एफ.सी./आय.सी.आय.सी.आय. या ४ बँकापैकी एक बँक निश्चित करणेबाबत नमुद केले आहे. 
वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये नवीन बँक खाते उघडणेसाठी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाची मान्यता आवश्‍यक असून सदर शासन निर्णयामधील मुद्दा क्र.२.२.११ नुसार द्विस्तरीय बँक खात्यांची 
आवर्यकता अभिप्रेत असेल, तर अशी बँक खाती उघडताना समान बँक निवडण्याची दक्षता घेण्याबाबत नमुद 
केले आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे संदर्भ क्र.१० 
येथील पत्रान्वये समूह विकास कार्यक्रमांकरिता पी.एफ.एम.एस. चे ESCROW Account स्टेट बँक ऑफ 
इंडिया, युनिर्व्हसिटी रोड, पुणे येथे कार्यरत असल्याने क्लस्टर डेव्हलपमेंट एजन्सी (CDA) स्तरावर 
Payment-Gateway व E-RUPI सेवा प्रदान करण्यासाठी Pooling Account हे चाळू खाते (Current 
account) देखील त्याच बँकेमध्ये उघडण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, त्यास अनुसरुन 


शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः- 

समूह विकास कार्यक्रमांकरिता क्लस्टर डेव्हलपर्मेट एजन्सी (CDA) स्तरावर Payment-Gateway व 
E-RUPI सेवा प्रदान करण्यासाठी Pooling Account हे चाळू खाते (Current account) स्टेट बँक ऑफ इंडिया, 
युनिर्व्हसिटी रोड, पुणे येथे उघडण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच उघडण्यात आलेल्या बँक 
खात्यातील आर्थिक व्यवहार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे हाताळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य 
फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे या कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना मेकर आणि 
व्यवस्थापकीय संचालक यांना चेकर म्हणून नियुक्‍ती करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. sare विभागाचे संदर्भ क्र.१ तसेच वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.४ ते ५ व ७ येथील शासन निर्णयामधील 
नमुद तरतूदी व वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाच्या अधीन राहून तसेच प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

(9) समूह विकास कार्यक्रमांकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा निधीचा खर्च उघडण्यात येणाऱ्या 


बँक खात्यांचा वापर केवळ त्याच प्रयोजनाकरिता करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम-२०२४/प्र.क्र.६१(भाग-१)/२-ओ 

(२) उक्त बंक खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेला आलेला निधी/व्याज तसेच योजनेच्या कामांच्या 
प्रगतीनुसार लागणाऱ्या निधीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याबाबतचा त्रैमासिक अहवाल सादर 
करावा. 

(३) सदर बँक खात्यावरील व्याजाची रक्‍कम तसेच शिल्लक रक्‍कम याचा ताळमेळ घेऊन निश्चित 
होणारी रक्‍कम केंद्र शासनाकडे जमा करावी. 

(४) सदर खात्याचे नियमांनुसार लेखापरिक्षण करुन घेण्यात यावे. 

(५) योजना बंद झाल्यास त्या योजनेचे खाते बंद करण्यात यावे. सदरची जबाबदारी व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांची असेल. 

(६) उपरोक्त (२) प्रमाणे व्यवहार होत असल्याने, कोणत्याही परिस्थितीत चेकबुकचा वापर होणार 
नाही. त्यामुळे सदर खाते विना चेकबुकचे असल्याबाबत लेखी आदेशा सर्व संबंधितांनी त्यांच्या 
स्तरावरुन बँकेस द्यावेत. 

(७ सदर खात्यातून रोख अथवा चेकबुक अथवा विदड्रावल स्लिप (Withdrawal 8॥0) या मार्गाने 
व्यवहार करण्यावर बंदी घालण्यात येत आहे. 
(८) व्यवस्थापकीय संचालक स्तरावर आवश्‍यकतेनुसार विदड्रावल (Withdrawal) ही सुविधा उपलब्ध 


असेल. 


३ सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१२११५६४२०००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


S A N TO S H ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f98 1 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420d 


f7cbaa28990d692¢e36, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 
1995A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO 
KARAD 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (फलोत्पादन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम-२०२४/प्र.क्र.६१(भाग-१)/२-ओ 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती 
मंडळ, पुणे. 
८. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
९. मुख्य सांख्यिकी, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१०. महालेखाकार कार्यालय, मुंबई /नागपूर-१/२, महाराष्ट्र. 
११. संचाळक, लेखा व कोषागरे, मुबंई. 
१२. उप सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (९-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सहाय्यक संचाळक (लेखा-१/२), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१५. वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थ-१३/कोषा प्रज्ञा-५), मंत्रालय, मुंबई. 
१६. लेखाधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१७. उप महाप्रबंधक, डिजिटल आणि लेणदेण बँकींग शासकिय व्यावसायिक विभाग, सायनरजी सी-६/जी 
ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्वी मुंबई- ४०० ०५१. 
१८. सहाय्यक राज्य नोडल अधिकारी, पीएफएमएस, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (कार्यासन २-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


